महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.१०३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक 39 मार्च २०१८. 


विषय :- राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्र.८, मुंबई, येथील निवासी व अनिवासी 
इमारतींमध्ये विद्युतविषयक दुरुस्तीची कामे करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
ब/ २८-ब-२/ रा.रा.पो.-बळ-गट-८-शा.निवा.-व-इमा.दुरुस्ती/ ३१७/ 
१७, दिनांक २८.११.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी राज्य राखीव पोलीस बळ, गट 
क्र.८, मुंबई, येथील निवासी व अनिवासी इमारतींमध्ये विद्युतविषयक दुरुस्तीची कामे 
करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, अंधेरी विद्युत (सा.बां) उपविभाग, यांनी सन २०१६- 
१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.३,५४,१६,३८४/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले 
आहेत. उक्त खर्चाचे अंदाज हे (१ कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, (२) 
अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडल, व (३) मुख्य अभियंता (विद्युत), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते रु.३,३०,५७,१७५/- असे सुधारित केळे आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्र.८, मुंबई, येथील निवासी व अनिवासी 
इमारतींमध्ये विद्युतविषयक दुरुस्तीची कामे करण्याकरिता रु.३,३०,५७,१७५/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याव्दारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) उक्त खर्चाचे अंदाज हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे, 
यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करुनये 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.१०३/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (अनिवायी (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३६/इमा-२, 
दिनांक १४.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०९१८३७०९९१२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S Wa p n | | G O p a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=668357072536f77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B O [| ५ e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.05.09 18:37:32 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोळीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे. 
४) समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई. 


प्रत :- 
१) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
PT, यंत्रालय यांनी फुधारित केलेल्या GACH अंदाजांयहा. 
२) अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडल, पुणे (सार्वजनिक बांधकाय 
Parl, यंत्रालय यांनी फुधारित केलेल्या GACH अंदाजांयहा. 
३) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग (सार्वजानिक बांधकाय ear, 
यंत्राळलय यांनी एुधारित केलेल्या GAM अंदाजांयहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), Has, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


